मंत्री आस्थापनेवर निर्माण केलेल्या ३० 
जनसंपर्क अधिकाऱ्यांच्या काल्पनिक 
पदांवरील नियुक्‍तीकरिता विहित केलेल्या 
पात्रतेत सुधारणा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मावज-२०१८/प्र.क्र.१४५/३४-अ, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २७ ऑगस्ट, २०१८ 


संदर्भः सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, समक्रमांक, दिनांक ८ फेब्रुवारी, २०१८. 


प्रस्तावना: 


मंत्री आस्थापनेवर निर्माण करण्यात आलेल्या ३० जनसंपर्क अधिकाऱ्यांच्या पदावरील yatta 
निवड प्रक्रिया, शैक्षणिक अर्हता, वयोमर्यादा, अनुभवाची पात्रता, मंत्री आस्थापनेवर करावयाची कामे इ. 
कार्यपध्दती संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आली आहे. त्यातील उमेदवाराचे वय, शैक्षणिक 
अर्हता व अनुभव यात सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याबाबत शासनाने पुढीलप्रमाणे 
निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 

मंत्री आस्थापनेवर ३० जनसंपर्क अधिकाऱ्यांची काल्पनिक पदावर नियुक्‍ती करण्यासाठी उमेदवाराचे 

वय, शैक्षणिक अर्हता व अनुभव यामध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत आहे. - 

१) उमेदवाराचे वय ३८ वर्षापेक्षा जास्त नसावे. ( मागासवर्गीयांकरिता वयोमर्यादा ५ वर्षे शिथिलक्षम) 

२) उमेदवाराकडे मान्यताप्राप्त विद्यापीठाच्या कोणत्याही क्षेत्रातील पदवीसह पत्रकारितेतील 
पदविका असावी. 

३) पदवीपूर्वी अथवा पदवीनंतर उमेदवाराने दैनिकामधून किंवा नियतकालिकामधून किंवा 
समाजमाध्यम / संज्ञापन या क्षेत्रात किमान ३ वर्षे पूर्णवेळ काम केल्याचा अनुभव असलेल्या 
उमेदवारांचा प्राथम्याने विचार व्हावा. 

२. उपरोक्त सुधारणांव्यतिरिक्‍्त सदर पदावरील उमेदवारांच्या निवडी व नियुक्‍तीबाबतच्या अन्य सर्व 
बाबी संदर्भाधीन शासन निर्णयात नमूद केल्यानुसारच राहतील. 


3. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१८०८२७१२००१४४९०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ानुसार व नावांने, तव पववत 
S Fy h S h k DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
=GAD Di ti it, 

a t I 5 1 1 a n a r लाजत किरी st=Maharashtra, 
G 2.5.4.20=7675fe7e094c776254627b65329 
52d0f7e8b83a43b7de2cObbee54fdcd7a0 
u la V 790, ची आदा प a 

Date: 2018.08.27 15:05:38 +05'30' 
(स. शं. गुरव) 


कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग 


प्रति, 
१) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः मावज-२०१८/प्र.क्र.१४५/३४-अ 


२) मा. विरोधी पक्षनेते, दोन्ही सभागृह, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 
३) सर्व सन्माननीय विधानसभा / विधान परिषद व संसद सदस्य. 
४) प्रधान सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई. 
५) सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६) सह सचिव, मुख्यसचिव कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 
७) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, मुंबई /नागपूर. 
८) संचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
९) खाजगी सचिव, सर्व मंत्री / राज्यमंत्री कार्यालये, मंत्रालय, मुंबई. 
१०) सामान्य प्रशासन विभाग/का.२१, २५, ३४, ३९, मंत्रालय, मुंबई. 
११) सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक शाखा, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, 
मंत्रालयासमोर, मुंबई. 
१२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१३) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१४) सामान्य प्रशासन विभाग/का.२१ (रोख), मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


) 
) 


१५) वित्त विभाग/व्यय-४, मंत्रालय, मुंबई. 
१६) निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


